डॉ. गिता तिलकचंद तुरस्कर, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२०/प्र.क्र.४१८/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/डॉ. तुरस्कर/स्वेसेनि/टे.क्र.५/२ब/ 
११५५/१८, दि.३०.१०.२०१८. 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतन स्तर 95-२०: 


रु. ५६१००-१७७५००) या मध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. गिता तिलकचंद तुरस्कर, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगांव, ता. मालेगाव, जि. नाशिक यांची महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाकडून शिफारस होऊन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि.२१.०३.१९९८ अन्वये 


नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती झाली आहे. डॉ. तुरस्कर, यांनी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील 


नियम क्र. ६६ (१) मधील तरतुदीनुसार २० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केलेली असल्याने, तसेच 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (५) नुसार डॉ. तुरस्कर यांनी स्वेच्छा 
सेवानिवृत्तीची नोटीस विहित कालावधीत मागे न घेतल्याने, म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ 


मधील नियम ६६ (२) नुसार डॉ. तुरस्कर ह्या आपोआपच स्वेच्छा सेवानिवृत्तीच्या नोटीशीच्या समाप्तीच्या 


दिनांकास स्वेच्छा सेवानिवृत्त ( Deemed to retire ) Mead मानले आहे. सबब, डॉ. तुरस्कर यांनी 


दि.०९.०५.२०१८ च्या अर्जान्वये दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची सूचना स्विकारण्यात आली असून, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम क्रमांक ६६ (9) (२) (4) मधील 


तरतुदींनुसार डॉ. Prat fonda तुरस्कर, वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ ह्या दि.०९.०८.२०१८ (4.4) 


पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाल्या असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२०/प्र.क्र.४१८/सेवा-३ 


2. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२७११४०२७७२१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
UMESH DHARMA जक: 


rialNumber=3667a98f6d3e5f0ed5652697d674c2eb05d852dd34f87fd 


RATHOD semi aes? 
(डॉ.उमेश ध.राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
3) उपसंचालक, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ,नाशिक. 
४) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय नाशिक. 
५) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
८) डॉ. गिता तिलकचंद तुरस्कर, वैद्यकिय अधिकारी यांना (उपसंचालक, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ, 


नाशिक यांचे मार्फत) 
निवडनस्ती सेवा-३. 


2 


पुष्ठ २ पैकी २ 


